RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./210/2020.- Smt. V. A. Patravale, Ad - hoc District Judge- 1 and Assistant Sessions 
Judge , Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 21st January 2020 to 23rd January 
2020 with permission to leave Head Quarters from 20th January 2020 A.O.H. to 24th January 
2020 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. V. A. Patravale is reposted as the Ad -hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Smt. V. A. Patravale , Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Sindhudurg would 
have been continued to an officiate as Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period the charge of the Court of the Ad -hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Sindhudurg shall remain with Shri. R. B. Rote, District Judge - 3 and 
Addl. Sessions Judge , Sindhudurg . 

The Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri. R. B. Rote , District Judge - 3 and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg . 
She is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI , 


Sindhudurg , 
dated the 16th January 2020 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2020-02 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1), (2 ) and (3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 22nd January 2020 to 
24-00 hours of 5th February 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing of music . 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in 
a public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media. 

Given under myhand and Seal this 18th January 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. XI(6 )/ 144/(01)/2020.- Whereas, reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended 
that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police stations, 
and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there 
is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account. 


2. And whereas it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion , riots, Shootouts, affray 
etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ) r /w the Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order , dated the 
23rd December 1959 u / s 10 sub -section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 
1951) do hereby order that no landlord /owner /person of any house/property which falls under the 
jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let /sub -let/rent out any accommodation to any 
person, unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/tenants to the Senior 
Police Inspector of the Police station concerned . All persons who intend to take accommodation on rent 
shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction 
the premises fall. The persons dealing in property business, shall also inform in writing , to the Senior 
Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said 
tenants . 


4. If the person to whom the accommodation is let/sub - let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP No., Place and 
date of issue, validity , Visa details i.e. Visa No., category , place and date of issue, validity whether he 
is registered, if so , Registration place and number and reason for stay in city . 


5. This order shall come into force with effect from 25th January 2020 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 24th March 2020 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code. 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices, and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 


Given under my hand and seal this on the 20th day of the January 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 


Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


ATT TC ( fa.g.) - 837 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 2266 /(01)/2020.— Whereas, it is likely that terrorists /anti-national elements might 
make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts, aerial missile , para -gliders in their attacks 
and thereby endangering the life of public at large , destroy public property and cause disturbance to 
Law and Order in the Brihan Mumbai Police Commissionerate area ; 


2. Whereas, it has becomenecessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ 
anti-national elements across the Brihan Mumbai Police Commissionerate to prevent the attack 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts, aerialmissiles , para- gliders , and immediate 
necessary action should be taken to prevent the same ; 


3. Therefore, I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby Order that no flying activities of drone, remote controlled 
micro light aircrafts , aerial missiles, para - gliders , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihan 
Mumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days , i.e. from 24th January 2020 to 22nd 
February 2020 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific 
permission in writing by Deputy Commissioner of Police (Operation ), Brihan Mumbai. 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 24th January 2020 till 24-00 hrs . of 
22nd February 2020 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal ward offices, and by 
affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 20th day of the January , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 


Deputy Commissioner of Police (Operations) 

nd Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 


4 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP /XI(6 )/ 181/( 1 )/2020.- Whereas, it is learnt from the reliable sources that, during the 
Ceremonial Parade and public programme on the Occasion of “ REPUBLIC DAY " at Shivaji Park , 
Dadar , Mumbai, the Terrorist/Anti Social elements may try to use the air space for breach of peace 
and disturbance of public tranquility and there may be grave danger to the human life , safety and 
damage to public property on that account. 


2. And whereas, large numbers of people are expected to gather for the Republic Day celebrations , 
it is necessary that adequate security checks should be put in place to prevent unwanted activities 
around Shivaji Park area in Dadar , Mumbai. 


3. Now therefore, I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby Order that in view of the Ceremonial Parade and public 
programme on the Occasion of “ REPUBLIC DAY ” at Shivaji Park , Dadar Mumbai, NO FLYING 
activity be allowed in the jurisdiction of Shivaji Park Police Station , during “ REPUBLIC DAY ” on 
26th January 2020 . 


4. This order shall remain in force with effect from 00-00 hrs. to 24-00 hrs . of 26th January 2020 
unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP, Zonal DCSP , Municipal ward offices, and by 
affixing copies at Tahsil and Ward offices . 


Given under my hand and seal on the 20th day of the January , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 


Deputy Commissioner of Police (Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701(02)/2020.- Whereas , based on the information received from various 
sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. And , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility and danger 
to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai. 

Now , therefore , I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951), do hereby prohibit , for the 
period commencing from 00-01 hours on 23rd January 2020 and ending at 24-00 hours on 
6th February 2020 through the City of Brihan Mumbai : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons and 
( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage ceremony and matrimonial function etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

association to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities. 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade , business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(b ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places , courts , Government Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media ofwhatever form available . 

Given under my hand and seal on 18th January 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


७ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 
वाचाले.-( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८- सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ 

दिनांक २४ जून २०१६ जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१७ 
दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा . क्र . पतसंस्था सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ , 
जा . क्र . पतसंस्था / स.आ/ ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व जा.क्र .४ सआ / 

कायदा व वैधा. कार्य /विशेष वसुली अधि. मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे परिपत्रक. 
( २ ) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव दि नॅशनल वैश्य को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., यांचेकडील पत्र दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१९ च्या ठरावाची नक्कल. 

आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई -१ / कक्ष-३ / कलम १५६ / आदेश / ४०५४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे. डी. पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई 
(१ ) शहर या आदेशान्वये “ दि नॅशनल वैश्य को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., ५६/२, शिंदेवाडी “ अ ” दुसरा मजला, डॉ . आंबेडकर 
मार्ग, दादर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०१४. ” या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच, 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून 

दिनांक डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . शरद काशिनाथ सकपाळ 


संचालक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा. नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
८. वसुली अधिकाऱ्यास मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहाकरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/ ५१९ /२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून 
वापरता येईल . त्याचप्रमाणे वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि नॅशनल वैश्य को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लि ., ५६/२, शिंदेवाडी अ दुसरा मजला, डॉ. आंबेडकर मार्ग, दादर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०१४ ” असा फलक लावता येऊ 
शकेल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका यांचेकडे परस्पर 
वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१० . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे .- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २) दिनांक 

१ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल . १६०५ /सि.आर . १२०/१५ सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ /ना.पत./ क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै 

२००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ 

व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ १० / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश /८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . जिउनि /सिंधु / वि.२/ क . ९ ८ प्रमाणपत्र /सिं.जि.प्राथ.शिक्षक पत ./ सन २०१८, दिनांक १२ 

डिसेंबर २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सह . संस्था दोडामार्ग यांचेकडील जा.क्र.सनिदो / सिंजि.प्राथ.शि.पत / ९ ८ ब / वसुली/ १५५ / २०१९, दिनांक 

७ मार्च २०१ ९ . 
( ९ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . विसनि / कोकण / 

वि -७/ वसुली अधिनियुक्ती / २८ / १९, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९. 


प्रस्तावना : 


सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्या., सिंधुदुर्ग, मु. पो. सिंधुदुर्गनगरी, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी पूर्ण झालेली आहे. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र . ७ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ८ अन्वये प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले आहे . सदर संस्थेस प्राप्त झालेल्या कलम ९ ८ अन्वये पारित 
केलेल्या प्रमाणपत्राप्रमाणे संस्थेच्या अपचारी प्रवर्तक / कर्मचारी यांचेकडून वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या पूर्ण रक्कम वसूल करणेसाठी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग यांना प्राधिकृत केलेले आहे . तसेच , संदर्भ क्र . ९ ने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दोडामार्ग 
यांना तात्काळ वसुलीची कार्यवाही सुरू करावी म्हणून सुचित केलेले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सदर वसुली होणेकरिता संस्थेच्या हिताच्या 
दृष्टीकोनातून वसुली अधिकारी यांना क. १५६ चे अधिकार प्रदान करणे आवश्यक आहे . असे वसुलीचे अधिकार उक्त संस्थेच्या पदाधिकारी / 
अधिकारी यांना दिलेले नसल्यामुळे व संदर्भ क्र . ८ चे मागणी पत्रास अनुसरून याद्वारे वसुलीचे अधिकार प्रदान करणेबाबत खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करणेत येत आहे. त्यांनी कार्यालयीन कामकाज सांभाळून वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाज करावयाचे आहे . 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

आदेश 


क्रमांक जिऊनि /सिंधु /वि .५ / प्राथ.शिक्षक पत / का.क . १५६ अधिकार / २०१९ /१४५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , कृष्णकांत रा . धुळप, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्या., सिंधुदुर्ग , मु. पो. सिंधुदुर्गनगरी, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम, १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
सहायक निबंधक, 

सहायक निबंधक , वसुली व विक्री 

सिंधुदुर्ग 
सहकारी संस्था, दोडामार्ग. 

सहकारी संस्था , दोडामार्ग . अधिकार . 

जिल्हा. 


अ.क्र . 


१ . 


अटी व शर्ती : 


( ५ ) प्रस्तुत 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र . ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात प्रपत्र “ अ-३”, “ अ-४”, व “ब ” प्रमाणे 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचेकार्यालयास सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. 

( ६ ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरिक्षण सुरू असताना पडताळणी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 

( ७ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ ” दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ८ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ९ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी [ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अन्वये ] असे लिहावे . 

( ११ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिकाऱ्याने पालन करावे. 

सोबत : दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ चे वसुली प्रमाणपत्र . 


कृष्णकांत रा . धुळप, 
( प्र .) जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक महसूल / कार्या/ ९/ टीएलसी /रत्नागिरी.- शासकीय अधिसूचना महसूल व वनविभाग क्रमांक टीएलसी /१०७६ / ६३९ २३ / म -६ , 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ ) याच्या कलम ४ पोट - कलम ( १ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून , मी , बाबासाहेब बेलदार , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या अधिसूचनेच्या पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये 

आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परीणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन. 


. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


- 


क्रमांक महसूल / कार्या/ ९ / टीएलसी/ खेड. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक टिएलसी/ १०७६ / ६३९ २३ / म / ६ , 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याचेकलम ४, पोट - कलम (१) चे 
परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून, मी , बाबासाहेब बेलदार , जिल्हाधिकारी, 
रत्नागिरी याद्वारे दिनांक १ ऑगस्ट २०२० पासून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील खालील अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मधील गावाची विभागणी करून 
त्यांच्या सीमांमध्ये बदल करीत आहे आणि असानिर्देश देत आहे की , 

( १) यापूर्वी अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मधील गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्रमांक अनुसूचीतील स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणारे 
एक वेगळे गाव होईल आणि 

( २) उरलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले गाव होईल. 

( ३) रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड 
तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 
नवीन गावांचे ग्रामस्थांना मूळ गावाच्या गुरचरण, स्मशान - भूमी, मळणीसाठी क्षेत्र याकरिता अभिहस्तांकित जमिनीवर हक्क राहतील . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


वाडीचे नाव 


नवीन गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


बोरघर 


बोरघर बौद्धवाडी 


विस्तारीत नातूनगर २, ३ अ, ३ ब, ३ क , ३ ड , ३ ई, ४ अ, ४ ब, ५ अ, ५ ब, ८ 


रत्नागिरी, 


बाबासाहेब बेलदार , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

११ 
BY THE COLLECTOR , RATNAGIRI 
No. RB /Rev / 9 / TLC / Khed . — The following draft of notification which I, Babasaheb Beldar, 
Collector of Ratnagiri District, propose to issue in exercise of the powers of the State Government 
under the provision to the sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 
1966 (Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forests 
Department, No. TLC 1076 /63923/M -6 , dated 1st July 1976 is hereby published as required by 
sub - section ( 4 ) of the said section 4 , for the information of all persons, likely to be affected thereby ; 
and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration , by me after the, 
15th January , 2020 . 

( 2 ) Any objections and suggestions which may be received by me from any persons with 
respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by me ; 


DRAFT NOTIFICATION 


No. RB /Rev /9 / TLC /Khed . - In exercise of the powers of the State Government under the 
provision to sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forests Department , No. TLC / 
1076 /63923 /M -6 , dated 1st July 1976 , I, Babasaheb Beldar, Collector, Ratnagiri District hereby , 
with effect from 1st August, 2020 alter the limit of Village shown in column ( 2 ) of the Schedule 
hereto appended , in the Khed Taluka of the Ratnagiri District by dividing in the village as shown 
in column (4 ) of the schedule and direct that the local area consisting of : 

( 1 ) Survey Numbers as shown in column (5 ) of the schedule hereto appended which were 
herefore included in the village shown in column ( 2 ) of the schedule shall constitute a separate 
village to be called as shown in column (4 ) of the schedule in the Khed Taluka of the Ratnagiri 
District . 


( 2 ) The rest of the area shall constitute the village as shown in column (2 ) of the schedule in 
the Khed Taluka of the Ratnagiri District constitute to be a village be called as shown in 
column ( 2 ) of the schedule in the Khed Taluka of the Ratnagiri District . 

The resident of the proposed village shall have right over the assigned lands of the residury 
village for the purpose of grazing,cremation / burial ground and threshing floor etc. 


Schedule 


Sr. 


Name of 


Name of 


Name of New 


Survey No./Gut Number 


No. 


Wadi 


Village 

( 2 ) 


Village 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


Borghar 


Vistarit 


Borghar 
Boudhwadi 


2 , 3A , 3 B , 3 C , 3D , 3 E , 

4A , 4 B , 5 A , 5 B , 8 


Natunagar 


Ratnagiri , 
dated 18th December 2019 . 


BABASAHEB BELDAR , 

Collector, Ratnagiri. 


ATT TC ( fa.g.) - 337 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 


, 


प्रभाग 


क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / पमपानि / ६ ९/ २०२०.- ज्याअर्थी, पनवेल महानगरपालिका रिक्त पदांची पोट-निवडणूक जानेवारी, २०२० चा 
निवडणूक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी जाहीर केला असून दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात 
आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ-२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीत पनवेल, महानगरपालिका पनवेल, 
क्र . १९ब, मधील ०१ नगरसेवक रिक्त पदाकरिता पोट-निवडणूक होणार असून दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी मतदान होणार असून दिनांक १० 
जानेवारी २०२० रोजी क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके , नाट्यगृह, पनवेल, नवी मुंबई या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे ; 

मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/ मनपा-२०१९ /प्र.क्र.९ / का -५, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ पत्रान्वये मतदान केंद्रांपासून 
१०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल , फोन , पेजर, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू , इ. नेण्यास प्रतिबंध जाहीर केला आहे ; 

ज्याअर्थी, मतदान, मतमोजणी शांततेच्या, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरीता वर नमूद पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान 
केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरूरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ -२ मधील पनवेल शहर पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात जो 
कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या 

वस्तू, 

साधने बाळगणे, 
नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमांव्यतिरिक्त कोणत्याही 
इसमास दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वा . पर्यंत मनाई आदेश देत आहे. 

(१ ) मोबाईल फोन, पेजर , कॉडलेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे . 
( २) हॉटेल , हातगाड्या, टपऱ्या दुकाने, विविध पक्षीय कार्यालये चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे, एकत्र येणे . 

( ३ ) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचेनिवासस्थाने वरील परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे, बैठका घेणे , 
मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे. 

( ४ ) परवानादिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आत घेवून जाऊ नये. 
( ५ ) या आदेशाचा भंग करणाऱ्या इसमांविरूद्ध भा.दं.वि.क. १८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल . 

मी , सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती परिमंडळ-२ मधील पनवेल शहर पोलीस ठाणेच्या परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी 
चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात . 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


. 


सुरेश मेंगडे, 


नवी मुंबई, 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० . 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 


आदेश 


~ 


क्रमांक पोआ /नमुं / वि.शा. /म.आ / १०६ / २०२०.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . दरम्यान 
दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजी स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिन , राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले जयंती ( तारखेप्रमाणे ) दिनांक 
१५ जानेवारी २०२० रोजी मकरसंक्रांती, दिनांक २३ जानेवारी २०२० रोजी नेताजी सुभाष जयंती, बाळासाहेब ठाकरे जयंती असे सण व उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ११ जानेवारी २०२० 
रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम 
३७(१ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

त्याअर्थी, मी, शिवराज पाटील, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय , अति. कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या 
आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजीचे 
२४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका , रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही 

वस्तू 

बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


~ 


सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 


शिवराज पाटील, 
पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
अति . कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई. 


दिनांक ८ जानेवारी २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर यांजकडून 


. 


आदेश 
क्रमांक गृह / क. १/ टे. ४ / मनाई आदेश / एस.आर. ५२ / २०१ ९/ २०२०.- ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोर्चे, उपोषणे, धरणे , 
आंदोलन व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरिता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते . परंतु त्यामुळे 
निर्माण होणाऱ्या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते . तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती 
असल्याने सदर ठिकाणी मोर्चे, उपोषणे, धरणे , आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथवा ते सदर ठिकाणी उभे राहील्याने सदरच्या 
जागेवरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी 
इमारतीत असल्याने व त्यासमोर उपोषणकर्ते , आंदोलनकर्ते यांचेसाठी मंडप उभारणे अथवा राहणेकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तसेच 
या भागात रासायनिक कंपन्या असल्याने त्यांचे अवजड वाहनांची ये- जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घडण्याची शक्यता लक्षात 
घेता , सदर जागेत मोर्चे, उपोषणे, धरणे, रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनार्थ ९ इमारत ,बिडको नाका , नवली, 
ता.जि. पालघर पासून १०० मीटरचे परीसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी पालघर, मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) ( ३) अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय, पार्श्वनार्थ ९ इमारत, बिडको नाका, नवली, ता.जि. पालघर या कार्यालयापासून १०० 
मीटरचे परीसरात विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना, तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे , धरणे 
आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, ध्वनी क्षेपक ( लाऊडस्पिकर ) सुरू ठेवणे, वाद्य वाजवणे, 
कार्यालयासमोर मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी ००-०१ वा . 

पासून 

ते 
दिनांक ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरिता शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे 
कर्मचारी, विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी व 
खाजगी व्यक्ती, शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक , राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती, तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध 
संघटना, तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे , धरणे , आंदोलने व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या व्यक्ती 
मा . जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्यासोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही. 


~ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


. 


कैलास शिंदे, 


जिल्हादंडाधिकारी, पालघर . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले.- (१ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) 
( २) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र.जिविशा/ २१४ ९ / २०१९, दिनांक १८ जानेवारी २०२०. 

आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२ /म.आ . १२२ / २०२०. - ज्याअर्थी, वाचले अ.क्र . २ नुसार कळविले आहे की , दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी प्रजासत्ताक 
दिन तसेच दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी माघी गणेश चतुर्थी असे कार्यक्रम साजरे केले जाणार आहेत ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता . खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजूच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये या करिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचे सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही 
ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे. 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ २१४ ९ / २०१ ९, दिनांक १८ जानेवारी २०२० अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे ही बाब माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) ( सन १९ ५१ चा कायदा २२ ) वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक २२ जानेवारी २०२० रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ )( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता 

लागू 

होणार नाहीत . 
( १ ) अंत्ययात्रा. 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही. 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी दिला. 

दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./141/2020.— Shri. V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate 
First Class , Vengurla is granted earned leave for 5 days from 13th January 2020 to 17th January 
2020 with permission to leave headquarters from 12th January 2020 A.O.H. to 18th January 2020 
B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. V. D. Patil , is re -posted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Vengurla . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981 , 
Shri. V. D. Patil , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri. V. D. Patil , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Vengurla from 12th January 2020 A.O.H. to 18th 
January 2020 B.O.H. shall remain with Shri. S. B. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Vengurla is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class, Kudal. He also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 10th January 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३६४/ २०२०.- श्रीमती. एफ . एफ . ईराणी, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण , यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीची एक 
दिवसाची अर्जित रजा, मागील सुट्टीला जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

एफ . एफ . ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती. एफ . एफ . ईराणी, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती. एफ . एफ . ईराणी, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. बी. पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


श्रीमती . 


अलिबाग, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


वि . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७१ /२०२०.- श्रीमती. एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत , यांची दिनांक १४ जानेवारी २०२० ते दिनांक 
१६ जानेवारी २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती. एस . जे. डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती . एस. जे. डोलारे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती. एस. जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


वि . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७० / २०२०.- श्री . एस . डी. घनवट , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२० ते १५ 
जानेवारी २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जीत रजा, मागील दिनांक ११ जानेवारी २०२० व दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक 
१० जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . डी . घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. एस . डी . घनवट , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. ए. मेहेंदळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


वि . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३६६/ २०२०.- श्री . एन. बी . लवटे ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जि . रायगड यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ ते २ 
जानेवारी २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एन . बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल , जि . रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एन . बी . लवटे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तर्खाजिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल , जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
श्री . 

एन . बी . लवटे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा 
रायगड यांजकडे राहील . 


" 


अलिबाग , 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


वि . प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २०१ / २०२०.- श्रीमती एस. व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ ते ३१ 
डिसेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . व्ही . घारगे, ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
श्रीमती 

एस . व्ही. घारगे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. व्ही . के पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 


. 


अलिबाग, 
दिनांक ९ जानेवारी २०२० . 


व. म . मोहिते , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./३६३ / २०२०.- श्री. यु. एल. पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल, यांची दिनांक १६ जानेवारी २०२० ते १८ 
जानेवारी २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील रविवार , दिनांक १९ जानेवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक १५ जानेवारी 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

यु. एल . पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु. एल. पाठक , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

यु. एल . पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम . मुजावर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


श्री . 


विभा प्र . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३६५ / २०२०.- श्री . एस . व्ही . स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड अलिबाग, यांची दिनांक १३ जानेवारी 
२०२० ते १५ जानेवारी २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ११ जानेवारी २०२० व दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून , दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस. व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


वि . प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३६५ / २०२०.- श्री . एस . डी . घनवट, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर अलिबाग यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२० ते 
१५ जानेवारी २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ११ जानेवारी २०२० व दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून , 
दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री. एस. डी . घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. डी . घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . एस . डी . घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. ए. मेहेंदळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १० जानेवारी २०२० . 


वि . प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


मुख्यालय सोडणेचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

२१ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी / २४ ९ / सन २०२०. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 
अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १) ( २ ) ( ३) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती मा . र. पाटकर , 

५७ दिनांक १३ जानेवारी दिनांक ११ जानेवारी २०२० श्री . अ. अ. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , 

दिवस २०२० ते १५ जानेवारी व दिनांक १२ जानेवारी २०२० सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 

अर्जित २०२० पर्यंत तीन 

ची सुट्टी . दिनांक १० जानेवारी ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा . 

दिवस अर्जित रजा . २०२० चे का . वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी 
राजापूर . 

ते दिनांक १६ जानेवारी २०२० 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


वर्ग-१, राजापूर . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ला . द. बिले, 
रत्नागिरी , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ९ जानेवारी २०२० . 

रत्नागिरी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी / २५१/ सन २०२०. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

रजा मागितलेचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


अर्जित / 


१ 


दिनांक ५ जानेवारी २०२० 


ची सुट्टी. 


श्रीमती एस . एस . मतकर , 

५२ 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस 
( क . स्तर) व 

परिवर्तित 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रत्नागिरी . 


दिनांक ३ जानेवारी 
२०२० व ४ जानेवारी 
२०२० पर्यंत दोन 
दिवस परिवर्तित रजा . 


श्रीमती आर . एस . 
गोसावी, 
४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 


दिनांक ३ जानेवारी २०२० 
चे का . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०२० . 


ला . द . बिले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४४३ / सन २०२०. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचेशिल्लक अर्जित / अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम परिवर्तीत रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


१ 


सौ . ज्यो . ज . माने , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


३८ 
दिवस 
परिवर्तित 


दिनांक १४ जानेवारी 
२०२० ची एक दिवस 


परिवर्तीत रजा . 


क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
चिपळूण . 


श्री . व्ही . ए. जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १७ जानेवारी २०२० . 


ला . द . बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ४८ ९ / सन २०२०. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . डी . एल . निकम , १८६ दिनांक २१ जानेवारी दिनांक २० जानेवारी २०२० श्री . ए. एस . आवटे , 

जिल्हा न्यायाधीश-२ दिवस २०२० ते दिनांक २३ रोजीचेकार्या. वेळेनंतरपासून जिल्हा न्यायाधीश , १ 
व सहा . सत्र 

अर्जित जानेवारी २०२० पर्यंत ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० व अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . ३ दिवस अर्जित रजा. रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायधीश , खेड तसेच 

दिवाणी न्यायाधीश , व. 


( १ ) 


रजा. 


स्तर, खेड यांचे 


न्यायालयाचेपदभारासह . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० जानेवारी २०२० . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी . २ / ३९ ६ / सन २०२०. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 


होता : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व 
मुख्यालय सोडण्याचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकाऱ्यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


दिनांक १ ९ जानेवारी २०२० 


श्री . 


डी . बिले , 


श्री . एन . एन . मोमीन , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अति . सत्र 


२१० 
दिवस 
अर्जित 


ची सुट्टी. 


दिनांक २० जानेवारी 
२०२० ते दिनांक २२ 
जानेवारी २०२० 
पर्यंत तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


एल . 
जिल्हा न्यायाधीश-१, 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


न्यायाधीश , 


रजा . 


दिनांक १८ जानेवारी २०२० 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २३ जानेवारी 
२०२० चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रत्नागिरी. 


२ 


श्री . जी . जे . श्रीसुंदर , 
दिवाणी न्यायाधीश 


१३ ९ 
दिवस 
अर्जित 


व . स्तर , 


दिनांक २० जानेवारी 
२०२० ते दिनांक २४ 
जानेवारी २०२० 
पर्यंत पाच दिवस 
अर्जित रजा. 


खेड. 


रजा. 


न्यायाधीश , 


दिनांक १ ९ जानेवारी २०२० श्री . डी . एल . निकम , 
व दिनांक २५ जानेवारी 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
२०२० ची सुट्टी . 

व सहा . सत्र 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर खेड . 
पासून ते दिनांक २६ जानेवारी 
२०२० चे प्रजासत्ताक दिनांचे 
ध्वजवंदनासाठी उपस्थित रहाणेचे 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


. 


. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० /माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) 
अंतिम आदेश 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / श्रीवेळणेश्वरनासपसं / अंतीम आदेश / सन 

अधिसूचना 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सुधारणा २०१३) 

क्रमांक. एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी / १३०४४ / सन २०२० / 
चे कलम १०२( २) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 

SRACO /OW/ 2020/2220.-सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई 
डॉ.अशोक गार्डी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या 

शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून 
आदेशान्वये कोकण मागासवर्गीय टेक्स्टाईल को - ऑप . सोसायटी लि ., 

मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , अवनी टॉवर 
मजगांव, ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे कामकाज बंद करून व तिचा 

“ ए ” विंग, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. ७६६ , 
कारभार ऋणपरीशोधकाकडे सोपविणेबद्दलचा दिनांक २४ ऑक्टोबर 

७६६/१ ते ११, अवनी टॉवर, ओल्ड मुलुंड दादासाहेब गायकवाड 
२०१९ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

रोड, मुलुंड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र 
उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कावर उक्त 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) 
संस्थेचे अधिकार असतीलकिंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता , कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / 
वस्तू, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, कागदपत्रे, दस्तऐवज टीसी./ १३०४४ / सन २०२०, दिनांक १४ जानेवारी २०२० नुसार 
यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार नियुक्त अवसायक नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
यांच्या तात्काळ स्वाधिन करावयाचा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
सदरचा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 
२०१ ९ रोजी दिला आहे. 

भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
डॉ . अशोक गार्डी, 

मोहम्मद अ . 

आरिफ , 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ . सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 

दिनांक १४ जानेवारी २०२० . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन-१ / टे.सी.४/ सन २०२० / SRA/ 

अधिसूचना 
CO / OW/ 2020/ 2606.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी )/ २०१ ९ -२०२० / 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री पारसनाथ एस.आर.ए. ४३६१ / सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र . १७७ ९ ( पैकी), १७७९ / जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सनराईस पार्कविले 
९ ( पैकी),१७७९ / ११, १७७९ / १९ , १७७ ९ / २० , १७७ ९ / २३, १७८३ ए आणि बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . २२ , 
( पैकी), १७८३/४, १७८३/५, १७८३/६ व १८०७ ( पैकी), मोजे हिस्सा नं . २ अ / २, सर्व्हे नं . २२ , हिस्सा नं . ३ अ / २, मंगल हजारे 
दहिसर , ता. बोरीवली, मानचंद चुन्निलाल कंपाऊंड, आंबावाडी, कार्यालय जवळ , बोपेले गाव , नेरळ ( पूर्व), ता . कर्जत , जि . रायगड 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 

अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९( १ ) अन्वये १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम / एस.आर.ए./ एच.एस.जी/ टी.सी./ १३०४५ / आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सन २०२० , दिनांक १६ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था 

असून सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी संस्था 

असे करण्यात 
आले आहे. 

संध्या बावनकुळे , कर्जत , 

कुमार चव्हाण , 

दिनांक ७ जानेवारी २०२० . 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० . ( पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 


" 


" 


कर्जत . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी 

संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ (टीसी )/ ८ / २०१९ -२०२० / 
४३६० / सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुमनराज 

सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था , मर्या. सि.स.नं. ८५६ , दहीवली तर्फे निड, 
ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ४३५६ / २०१ ९ 
२०२० / ७३७ / सन २०१९. – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हिसलिंग वुडस 
पार्क कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था , मर्या., सर्व्हे नं . १५ , 
हिस्सा नं. २, मौजे बांधिवली, शेलू, ता. कर्जत , जि . रायगड ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ . 


दिनांक ३ जानेवारी २०२० . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ३० / २०१ ९ -२०२० / 
४३६३ / सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , किसन सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या. सर्व्हे नं . १७१/ २ + १७२ / २, सर्व्हे नं . ४९ ४ , 
प्लॉट नं . १४ , मोडकनगर / वर्धमान व्हॅली, नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी )/ ७४८ / २०१९ 
२०२० / ४३५८ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हेरीटेज प्लाझा 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., सर्व्हे नं . २६ / १/ अ / २८ / क प्लॉट 
नं . १८ व १९ मौजे बोपेले, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


" 


असून उप वर्गीकरण 


" 


कर्जत , 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१ ९ . 


कर्जत , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


कर्जत . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० /माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ६१९ / २०१९ 
२०२० / ४२ ९ ८ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सकाई 
अपार्टमेंट , सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., नेरळ, जुना सर्व्हे नं . 
५३, हिस्सा नं . ५, प्लॉट नं . १, सर्वे नं . ३७५/१, गंगानगर , कळंब 
रोड , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम 
२४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९ ६० व नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / ६८७ / २०१ ९ 
२०२० / ४२०३ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री हिंगड 
पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., धामोते-नेरळ , सर्व्हे नं . ९ ३ / 
६ , १०४/१, धामोते -नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. 
अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
सहकारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


कर्जत , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


कर्जत , 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ७१५ / २०१ ९ 
२०२० / ४२०४ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिव उत्सव 
डी व ई विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था , मर्या., सर्व्हे नं . १५० / १२ / 
A/ ३, सर्व्हे नं . १५० / १२ / B, सर्वे नं . १५१/५( P) मौजे पाषाणे 
ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / ६२६ / २०१ ९ 
२०२० / ४२९९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शुभारंभ 
हेरीटेज सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., जुना सर्व्हे नं . ४२, हिसा 
नं . ०५ अ, नवीन सर्व्हे नं . ११२, हिस्सा नं . ०७, प्लॉट नं . ०७ , 
धामोते -नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० व नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


कर्जत, 


दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


कर्जत , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १ ९ ४१ 

२ ९ 
सहायक निबंधक, सहकारी 

संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी /( टीसी )/ ६२८ / २०१९ 
२०२० / ४२०० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शुभारंभ 
गार्डन्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जुना सर्व्हे नं . ४७ / ३ बी / 
३२४ , नविन सर्व्हे नं . १०१, हिसा नं . ०२ व ०३, धामोते- नेरळ , 
ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० व नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / २६ / २०१९ -२०२० / 
४३६४/ सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मार्वल क्षिप्रा 
रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . २ / २ अ , प्लॉट 
नं . १ ते ४ मुद्रे ( बु.). ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६० व नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ६३७ / २०१ ९ 
२०२० / ४२०२ / सन २०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आनंदसागर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., धामोते- नेरळ , ( पूर्व) , रेल्वे स्टेशन 
जवळ , सर्व्हे नं . ८०, प्लॉट नं . ६, धामोते - नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/ (टीसी ) / २७ / २०१९ -२०२० / 
४३६२ / सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , त्रिमुर्ती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सर्व्हे नं . १७१/ १+ १७२ / २, सर्व्हे नं . ४ ९ ४ , 
प्लॉट नं . १३, मोडकनगर/ वर्धमान व्हॅली, नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० व नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


कर्जत , 


दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 


कर्जत , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


३० 


" 


. 


संस्था " 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) च्या कलम 

९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम / एस.आर.ए. / एच.एस.जी / 
अधिसूचना 

टी.सी. / १३०४६ / सन २०२० , दिनांक २३ जानेवारी २०२० नुसार 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी )/ ४२१ ९ / २०१ ९ 

नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
२०२० / ४३१ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ब्रम्हा रेसीडेन्सी , 

वर्गीकरण “ संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
बी -विंग , गृहनिर्माण संस्था मर्या ., सर्व्हे नं . १७१/१६ क्षेत्र ३१६ चौ. 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
मी . मौजे ममदापुर- नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 

संध्या बावनकुळे, 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम 

सहायक निबंधक , 
२४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

मुंबई, 

सहकारी संस्था , 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

दिनांक २३ जानेवारी २०२० . ( पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा. मुंबई. 
१९ ६० व नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 

मुंबई ( पश्चिम उपनगरे) यांजकडून 

अधिसूचना 
कर्जत , 

क्रमांक उपनि / ससं /मुंमं / नोंदणी / ६००७/ २०१९. याद्वारे अधिसूचित 

कुमार चव्हाण , 
दिनांक २५ जुलै २०१ ९ . 

करण्यांत येते की , महावीर नगर श्री साईकृपा को - ऑप. हौसिंग सोसी. 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत . 

लि ., चाळ नं , ४ ९, ९ ४, ९ ५ आणि ९ ६, द्वाराः श्री . अनंत कर्णेकर , 

९ ४ / ९ ३४ , एकता नगर , एम.एच.बी. कॉलनी, कांदिवली ( पश्चिम ), 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पश्चिम उपनगरे ) 

मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) 
अधिसूचना 

अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम 

१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन -१/ टे.सी.४ / सन २०२०. - सहायक 

अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 

भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
प्राधिकरण , यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 

बजरंग जाधव , 
प्रमाणपत्र , हरसिद्ध माता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , न.भू.क्र . १७७ ९ ( पैकी), १७७ ९ /९ (पैकी), १७७ ९ /१० मुंबई , 

सहकारी संस्था , 
( पैकी), १७७ ९ / १२, १७७ ९ /१३, १७७९ १७७ ९/ १४ , १७७ ९/ १५ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१ ९. मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण 
१७८२ ( पैकी) , मोजे -दहिसर , ता . बोरीवली, अंबावाडी, 

व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


. 


~ 


~ 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


